भगवान श्री महावीर स्वामी यांच्या २५५० व्या 
निर्वाण वर्षानिमित्त आयोजित विविध 
कार्यक्रमांसाठी गठीत व्यवस्थापन समितीमध्ये 
अशासकीय सदस्यांचा समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१९३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा : १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, समक्रमांकाचा शासन निर्णय, 
दिनांक १८ जुले, २०२४. 
२.सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४०४५, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

जैनांचे चोवीसावे तीर्थकर भगवान श्री महावीर स्वामी यांचे २५५० वे निर्वाण वर्षानिमित्त 
मांगल्य उजावणी साजरी करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंधस्पर्धा (शालेय शिक्षण 
विभागाशी संबंधित) अश्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत wifes १ येथील शासन 
निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये विविध अशासकीय सदस्याचा 
BATES करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जैनांचे चोवीसावे तीर्थकर भगवान श्री महावीर स्वामी यांचे २५५० वे निर्वाण वर्षानिमित्त 
मांगल्य उजावणी साजरी करण्याकरीता सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंधस्पर्धा (शाळेय शिक्षण 
विभागाशी संबंधित) sen कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी उपर्नि्दिष्टीत वाचा येथील १ अन्वये 
गठीत करण्यात आलेल्या व्यवस्थापन समितीमध्ये श्री. प्रकाश जैन यांचा अशासकीय सदस्य 
म्हणून समावेश करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. वरीलप्रमाणे अशासकीय सदस्याच्या नियुक्‍तीस उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन 
निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१९३/सां.का.४ 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४१००३१७५८२६१८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN 


(गो.पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२ अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३ उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४ शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५ संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. 
जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

qo निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११ निवड नस्ती, सां.का.४ 


on GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


